राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांना सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च, २०२०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अ, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०१ एप्रील २०१९, 
३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक अंदाज-२०१९/ (प्र.क्र.२३/१९)/२-ओ, 
दिनांक ०३ एप्रील, २०१९. 
४) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृषिवि-३७१९/प्र.क्र.४५/७-अ, 
दिनांक ०८ मे २०१९, 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०८ जुले, २०१९, 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक अंदाज-२०१९/ (प्र.क्र.२३/१९)/२-अ, 
दिनांक १२ जुलै, २०१९. 
७) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृषिवि-३७१९/प्र.क्र.४५/७-अ, 
दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१९, 
८) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक पंदेवि-१४१९/प्र. क्र. ६१/७-अ, 
दि.२६.८.२०१९ 
९) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - संकिर्ण-१५१६/प्र.क्र.२०९/७-अओ, 
दिनांक २० सप्टेबर २०१९, 
१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १३ मार्च, २०२०, 
शासन निर्णय :- 
राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक डी-३, 
"२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली "०१ पीक संवर्धन", या उपशीर्षांतर्गत ३१ 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) वगळुन ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान व ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) या बाबीखाली (कार्यक्रमांतर्गत) नमूद केलेल्या अटी व aire अधीन राहून सुधारीत अंदाज वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


(रुपये हजारात) 
सन २०१९-२० करीता अर्थसंकल्पित निधी 
आहरण व 
Ss उदिष्ट वरा पुनर्विनि- सुधारित | वाढ (+)/ 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष यं संवितरण मूळ पुरक ae 
/ बाब अधिकारी ae eee योजनाव्दारे | एकूण अंदाज घट (-) 
3 3 प्राप्त निधी 
| १_| २ ३ क्क आ षु & ce ८ ९ ॥:- “मं | 
ऑओ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर 
०१, पीक ३५, 
संवर्धन, १२०, | भांडवली 
डत सेर गाना मत्तेच्या २५०००० शि षि २५०००० १७५००० -(9५००० 
सहाय्य, (oo) | निर्मिती- as कृषि 
यता उप विभागीय कृषि 
(०६) करीता की 
* म.फु.कृ.वि.ला | अनुदान अधिकारी, 
1 डी " 3 अहमदनगर 
सहायक डड 
a हाक ५०००० = = ५०००० ३३८७८ -१६१२२ 
( : ) । अनुदाने : ; 
(२४१ 4 ००७२) (वेतन) 
एकूण ३००००० ० | शि ३००००० २०८८७८ 3 
ब) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी 
०१, पीक ३५, 
संवर्धन१२०, | भांडवली 
इंतर सस्थाना मत्तेच्या १००००० र ति १००००० (9०000 -30000 
सहाय्य (oo) | निर्मिती- | उप विभागीय कृषि 
5 (08) करीता अधिकारी, 
डॉ.बा.सा.को.कृ. | अनुदान दापोली 
वि.ळा सहायक ३६, 
अनुदान सहायक १० क| ता वा ह 
(कार्यक्रम) । अनुदाने : 
(२४१५ ००८१) । (वेतन) 
-५३८३१ 
एकूण १९०००० Ea ze १९०००० १३६१६९ 
क) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, जिल्हा - अकोला 
०१, पीक संवर्धन | ३५, 
१२०, इतर  । भांडवली 
esas i : मेच्या ee विभागीय कृषि 
; संस्थाना सहाय्य । मत्तेच्या See हि वाता A a Seeks: प वा 
(००) (०८) निर्मिती- , 
डॉ.पं.दे..कृ. | करीता 
वि.ला सहायक | अनुदान 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


अनुदान ३६, 
(कार्यक्रम) सहायक 
(२४१५ ००९९) | अनुदाने wee ° eae ae mee 
(वेतन) 
एकूण | २५४००० | ० | 0 — | २५४००० | १७५६६८ | _-७८३३२ 
ड) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, जिल्हा - परभणी 
संवर्धन 34, 
oe aa भांडवली 
पता मत्तेच्या २५०००० E a 240000 १०५००० -१४५००० 
मा निर्मिती- | उप विभागीय कृषि 
द कृ करीता अधिकारी, 
8 AWAD. अनुदान (की 
लोगो हायका अनुदान 'भणी 
वि.लळा सहायक 
अनुदान व्य २६, 
(कार्यक्रम) ae ४६५०० ह i | ४६५०० ३८७२७ -७७७३ 
(२४१५ ०१०५) Sigs 
(वेतन) 
एकूण | २९६५०० | ० | 0 | २९६५०० | १४३७२७ | -१५२७७३ 
एकूण (अ--ब--क--ड) (कार्यक्रमांतर्गत) १०४०५०० =o Eee | १०४०५०० | ६६४४४२ | -३७६०५८ 
अटीव शर्ती 


१) सदर निधी खर्च करताना संदर्भ क्रमांक - ४, ७, ८, व ९ येथील शासन निर्णयांतील अटी शर्तीची 


पूर्तता करण्यात यावी तसेच ज्या योजनांसाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे त्याच योजनांसाठी व मंजूर 


बाबींसाठीच निधी खर्च करण्यात यावा. 


२) चारही कृषि विद्यापीठास मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे Sear संहिता १९९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा 


अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


3) उप विभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, उप विभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, उप विभागीय 


कृषि अधिकारी, अकोला व उप विभागीय कृषि अधिकारी, परभणी यांनी वरील परिच्छेद १ मधील 


विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ९ मध्ये वितरीत केळेळे अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग 


क्रमांक ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-अ 


सीआर-३५/२०-अे, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित कृषि विद्यापीठाचे नियंत्रक यांना 


अदा करण्याबाबत आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


¥) या प्रित्यर्थचा खर्च सन 2098-20 च्या अंदाजपत्रकात त्या त्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १६२ (31) 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाने सुधारित अंदाज मान्य केलेल्या 


स्पष्टीकरणास अनुसरुन मंजूर करण्यांत येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००३१७१३१९०६६५०१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 


Gite Pratap 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fa90705dc27d17¢7f5a948e535706ff2c3a 1f6c3212fbe67 
9cdac2da9677bb72, 
serial INumber=707437d6d784d92730d943579bec96a06c8b9d1b 
0f545fe42541583be9e598cd, cn=Gite Pratap Venkatrao 


Date: 2020.03.17 13:21:44 +05'30" 


(प्रताप व्य. गिते) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
पुणे, 
२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 


३. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 


४. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ,दापोली, 


५. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 


विद्यापीठ, परभणी, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


६. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 


अकोला, 


७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर/दापोली/अकोला/परभणी, 


८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 


९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर, 


११.उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर, 


१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी, 


१३.उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 


१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 


१५.उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 
१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 
१७.उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 


१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


१९.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 


२१.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 


२२.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 


२३.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 


२४.कक्ष अधिकारी, कार्यासन Wt / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 


२५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


